सन 2090-2090 प्रधानमंत्री मातृ वंदना 
योजना या केंद्र पुरस्कृत योजनेसाठी (राज्य 
fezaran निधी वितरित करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन पुरकपत्र क्रमांकः पुरमा-२०१७/प्र.क्र.६५५/कु.क. 
गो.ते. रुग्णालय संकुल इमारत, १० मजला, ए विंग, 
मंत्रालय, एल.टी.मार्ग, मुंबई -४०० ००१. 
तारीख: २२ मार्च, २०१८ 

वाचा :- शासन निर्णय, सा.आ.वि.क्र.पुरमा-२०१७/प्र.क्र.६५५/कु.क.,दि.२२.२.२०१८ 
शासन पुरकपत्र :- 

शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक २२/२/२०१८ अन्वये सन २०१७-२०१८ या आर्थिक 
वर्षाकरीता प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना या केंद्र पुरस्कृत योजनेसाठी (राज्य हिऱ्याचा) निधी वितरीत 
करण्यात आला आहे. निधी वितरणाच्या सदरहू संदर्भाधीन शासन निर्णय मधील परीच्छेद-२ नंतर 
खालीलप्रमाणे परीच्छेद (२ अ) चा समावेशचा करण्यात येत आहे. 


२-अ) वित्त विभागाच्या क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि.१८.४.२०१७ च्या सोबतच्या 
परिशिष्ठामधील अटी व शर्तीची पूर्तता होत असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. प्रधानमंत्री 
मातृवंदना ही केंद्र पुरस्कृत योजना नव्याने सुरु केली असून या योजनेसाठी निधी वितरणाचा हा 
पहिलाच SAAT आहे. त्यामुळे कोणतेही लेखा आक्षेप नाहीत. या शासन निर्णयान्वये वितरीत केलेला 
निधी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी उघडण्यात आलेल्या Escrow Account मध्ये थेट जमा 
झाल्यानंतर लाभ पात्र लाभार्थ्याच्या खात्यात थेट जमा करण्यात येणार आहे असे प्रमाणित करण्यात 
येत आहे. 


३ तसेच उक्त शासन निर्णय दि.२२/२/२०१८ मधील Whee क्रमांक ४ “केलेल्या 
खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र व योजनेच्या.......” याअगोदर हे वाचावे - 
“सदरील खर्च हा सशर्त असून” 


तसेच सदर परिच्छेद ४ मधील दुसऱ्या ओळीतील “केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार 
वेळोवेळी पाठविण्यात यावा.” नंतर खालील वाक्य समाविष्ट करण्यात येत आहे.- 
“तसेच सदरील निधी हा सन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षात खर्च करण्यात यावा.” 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः पुरमा-२०१७/प्र.क्र.६५५/कु.क. 


सदर शासन पूरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३२११८०४२२३९१७ असा आहे. हा आदेठा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Ujwala 
Arun 
Ransing 


Digitally signed by Ujwala Arun 
Ransing 

DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Public Health 
Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 

2.5.4.20=a7788b3b3 1e2d9269bcbfd95 
88a6ee4771341780133d295a56dd4ef4 
76977773, 
serialNumber=3b8f98f1c182bf458a4de 
e€e399a7241b5044aeb09c097bc6d28b 
58709fe8ef0d, cn=Ujwala Arun Ransing 
Date: 2018.03.22 14:23:55 +05'30' 


(उज्वला अ.रणसिंग) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


१.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२(लेखा अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा) मुंबई/ नागपूर. 


२.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई . 

३. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी , मुंबई. 

BAGH (कु.क.) तथा संचालक, रा. आ. अ, आरोग्य भवन, मुंबई. 
५.संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 


६.सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 


७.अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, कुटुंब कल्याण कार्यालय,पुणे 
८.वित्त विभाग ( व्यय -१३ / अर्थसंकल्प-९), मंत्रालय, मुंबई 
९.सार्वजनिक आरोग्य विभाग (अर्थसंकल्प/ लेखा), मंत्रालय, मुंबई. 
१०.निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


